डॉ. प्रकाश महादेवराव गायगोले, 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांच्या 


नियत वयोमान सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन BIST क्रमांकः मवैअ-२०१६/प्र.क्र.९४९/१६/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा. मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २२ एप्रिल, २०१९ 


वाचा:- १) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/२ब/टे२/रजा एस-३/२ब/१२९४/१५, 
दि.२४.०७.२०१५. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, झासन ज्ञापन क्र.मवैअ-२०१५/प्र.क्र.१०९७/सेवा-३, 
दि.२८.११.२०१८. 
३) सहसंचालक (अ. व प्र, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/२ब/डॉ. गायगोले/ 
निवसेनि/टे५/२ब/२७६/१९, दि.१६.०३.२०१९. 


शासन आदेठा :- 


संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी वाचा क्र. १ येथील पत्रान्वये डॉ. गायगोले यांची दि.०७.०५.२००४ 


ते दि.३१.०३.२०११ या कालावधीसाठी रजा मंजुरीचा प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केला होता. सदर 


प्रस्तावास अनुसरुन डॉ गायगोले यांची दि.०७.०५.२००४ ते दि.३०.०६.२००४ या कालावधीसाठी अर्जित रजा 


व दि.०१.०७.२००४ ते दि.३१.०३.२०११ या कालावधीसाठी असाधारण रजा (वैद्यकीय कारणास्तव) उक्त 


वाचा अ.क्र. २ येथील शासन ज्ञापनान्वये मंजूर करण्यात आली आहे. 


२. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतन बँड रु. १५६००- 


३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ५४००) या मध्ये कार्यरत असलेले डॉ. प्रकाश महादेवराव गायगोले, वैद्यकीय 


अधिकारी, गट-अ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कोंढा, ता. जि. भंडारा यांचा जन्म दिनांक ०६.०३.१९५३ असा 


आहे. त्यांचा जन्म दिनांक विचारात घेता, त्यांना वयाची ५८ वर्षे ही ३१.०३.२०११ रोजी पूर्ण होतात. आता 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ-२०१६/प्र.क्र.९४९/१६/सेवा-३ 


वाचा अ.क्र. ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन डॉ. गायगोले हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ 


मधील नियम क्रमांक १० (१ मधील तरतुदीनुसार दि. ३१.०३.२०११ (म.नं) पासून नियत वयोमानाने 


सेवानिवृत्त झाळे असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


By सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४२२१२५६०४२२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by UMESH DHARMA RATHOD 


U M F S H DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9d2847c085fbb527b4b95e7 1ae1457bfffcb 


b1147b4cb91423f372da97117d29, 


TOD EES 
(डॉ. SAT ध. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 

प्रत, 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ नागपूर. 
४ & जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा. 
) 
) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 

डॉ. प्रकाश महादेवराव गायगोले, वैद्यकिय अधिकारी यांना 

(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ नागपूर यांचे मार्फत) 

८)  निवडनस्ती सेवा-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


